सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे नोव्हेंबर, 
२०१७ ते माहे फेब्रुवारी, २०१८ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे 
देयक अदा करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-२/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


me) 


. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे.प्राईस वॉटर हाऊस HU प्रा.ली. यांच्या दरम्यान 
झालेला करार दि.१७.११.२००९ 
२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : GAD-AIGH ०८०/४/ 
2098-0/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७ व दि.०९.१०.२०१७ 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, 
दि.२९.०५.२०१५ 
४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६ व दि.२५.०७.२०१७ 
. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली., यांची माहे नोव्हेंबर, २०१७ ते माहे फेब्रुवारी, 
२०१८ या कालावधीचे देयकांबाबत दि.१२.०३.२०१८ चे पत्र. 


o~ 
ae 


प्रस्तावना :- 

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे.प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स USL, या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती 
केली आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२५.०७.२०१६ अन्वये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीला मुंबई हहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणुन मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच तद्नंतर गृह 
विभाग, शासन निर्णय दि.२५.७.२०१७ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला दि.१.५.२०१७ ते दि.३०.४.२०१८ पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली 
आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०१.०७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार 
त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प 
सल्लागार म्हणुन माहे नोव्हेंबर, २०१७ ते फेब्रुवारी, २०१८ या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी 
पाहिलेल्या कामाची देयके उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ येथील नमूद दि.१२.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये 
सादर केली आहेत. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 


शासन नणंय निर्णय :- 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०१.०७.२०१४ अन्वये 


निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई शहर सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे नोव्हेंबर २०१७ ते माहे फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीसाठी 


पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) 


रु.३४,६३,६७९/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख त्रेसष्ठ हजार Vel एकोणऐंछशी फक्‍त) इतक्या 


रकमेची देयके मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर देयकांचा 


सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


Mumbai CCTV Project (Nov 2017 to Feb 2018) 


Man Applicable Total OPE Total 
# Peri Resource sionath Month Deployment Amount per Applicable Ai Sub Total GST @ 
eriod Month रा Designation i < 3 Claimed Amount 
Name Rate (Percentage) Resource Amount INR’ (INR) 18% INR) 
(INR) (INR) (INR) ( ) ९ 
L= 
A [=] Cc zea E F G H=FXG I J | यी 18% OF M=K+L 
K 
Subhash Principal 
Patil Consular 275,000 50% 137,500 
Pe beeen, | 275,000 50% 137,500 
1 Nov-17 77 क aa 715,000 30,190 745,190 134,134 879,324 
imanshu enior 
Goyal Consultant 220,000 100% 220,000 
Abul Zaidi | Semon 220,000 100% 220,000 
‘onsultant 
Subhash Principal 
Patil Consultant 275,000 50% 137,500 
Rae en so 275,000 50% 137,500 
2 Dec-17 लचा कायक 715,000 8,061 723,061 130,151 853,212 
का ee 220,000 100% 220,000 
0४१] Consultant 
0181 Nov - 
2017 Abul Zaidi — 9 220,000 100% 220,000 
to ‘onsultant 
28th Subhash Principal 
a Patil Consultant 275,000 50% 137,500 
Pea ad | 275,000 50% 137,500 
3 Jan-18 म क ae 715,000 17,539 732,539 131,857 864,396 
imanshu enior 
Goyal Consultant 220,000 100% 220,000 
Abul Zaidi | Ser 220,000 100% 220,000 
‘onsultant 
Subhash Principal 
Patil Consultant 275,000 50% 137,500 
Sa aera 275,000 50% 137,500 
4 Feb-18 Tar ae 715,000 19,531 734,531 132,216 866,747 
cont Neuen 220,000 100% 220,000 
0४१] Consultant 
Abul Zaidi | Semon 220,000 100% 220,000 
‘onsultant 
Total 28,60,000 75,321 29,35,321 5,28,358 | 3403.679 | 


टीप:- 

अ) उपरोक्त रकमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) 
तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या 
प्रमाणात प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-२/पोल-३ 


क) संदर्भ wy अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा 
देण्यात येत आहे. सदर रकमेमध्ये माहे नोव्हेंबर २०१७ ते माहे फेब्रुवारी २०१८ या चार 
महिन्यासाठी १८ % वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचळीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 
पोलीस, (०२) (०१) हहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२११६०६५३५८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kailas A. ie aac ती 


Hi 


Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98 


. 
Ga | kwa d '708cc03eb46cd241a604d42bb, Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.03.21 16:09:14 +05'30' 


( कैलास गायकवाड ) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत: 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

५. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सहसंचालक, ळेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.मे.पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - २८ 

११.अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

१२.निवड नस्ती / पोल-३ 


oc “७ AD -O 


3333 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


